श्री.उमेशचंद्र लहानू पवार, अधीक्षक 
अभियंता (स्थापत्य, गट-अ यांचा 
राजीनामा मंजुर करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : राजीना १२२३/प्र.क्र.४५७/आ (वर्ग १), 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २१ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा :- (१ झासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. : एसआरव्ही १०९२/१०३३/ प्र.क्र.३३/९२/८, 
दिनांक ०२.१२.१९९७ 
(२) श्री.उमेशचंद्र लहानू पवार, अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) यांचा अर्ज, दि.२८.११.२०२३ 
(३) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर कार्यालयाचे पत्र क्र.: २३२/विपाविम/ का.आ.३ 
(9) /स्वेच्छानि/श्रीउ.ल.पवार.अ.अ./२०२४, दिनांक १०.०१.२०२४ 
प्रस्तावना :- 


श्री.उमेशचंद्र लहानू पवार, अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) यांनी वैयक्तिक कारणास्तव राजीनामा 
मंजूर करुन जलसंपदा विभागाच्या अधीक्षक अभियंता (स्था) या पदावरुन कार्यमुक्त करण्याची विनंती केळी 


आहे. त्यानुसार त्यांचा राजीनामा स्विकृत करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन आदेश :- 

श्री.उमेशचंद्र लहानू पवार, अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य), गट-अ हे सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
संदर्भ क्रमांक १ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक २ (अ) (११) मधील अ ते क येथील विहित अटींची 
पूर्तता करीत आहे. श्री.पवार यांच्याकडून कोणतेही शासकीय येणे बाकी नाही तसेच त्यांच्या विरुध्द 
कोणतीही विभागीय चौकशी प्रलंबित अथवा प्रस्तावित नाही. सबब, श्री.उमेशचंद्र लहानू पवार, अधीक्षक 
अभियंता (स्थापत्य) यांनी संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रान्वये वैयक्तिक कारणास्तव दिलेली राजीनामाची नोटीस 
दि.२१.०२.२०२४ रोजी पासून स्विकारुन श्री.उमेशचंद्र पवार यांना अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) पदावरुन 
दि.२१.०२.२०२४ (4.4) पासून शासन सेवेतून कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 
२. श्री.उमेशचंद्र ल.पवार, अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) हे दिनांक ०४.१०.२०२२ पासून अनधिकृतरित्या 
गैरहजर असल्याने अनधिकृत गैरहजेरीच्या दिनांकापासून ते राजीनामा स्विकृतीच्या दिनांकापर्यंतचा 
कालावधी “अनधिकृत गैरहजेरी” म्हणून धरण्यात येत आहे. 
३. सदरचा झासन आदेशा संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णय दिनांक ०२.१२.१९९७ अन्वये 
प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार व त्यातील तरतुदीनुसार तसेच महाराष्ट्र नागरी 


सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम २२ (१ मधील तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः राजीना १२२३/प्र.क्र.४५७/आ (वर्ग १), 


8. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०२२११८४५५७०९२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे 


प्रत - 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by RAKHI SACHIN CHAVAN 

R A K H | S A G H | N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7206b93 1 2f3f7 3ff523e7a493d6d53d819f5c15336ff9a16 
ada11a287b879985, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=75AASA95E2FE606BB64628D64D984EA9D65 1466 
BF93A6A2C44EEC93DF9207974, cn=RAKHI SACHIN CHAVAN 


Date: 2024.02.21 18:56:17 +05'30" 


(राखी स. चव्हाण) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


२. मा.उप मुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


४. अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. सचिव (लाक्षेवि/सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 


७. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर. 


Ns 


. श्री.उमेशचंद्र ल.पवार, अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य). 


(मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर यांचेमार्फत). 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 


१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
११. संग्रहार्थ/कार्यासन आ (वर्ग १). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


